१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या 
निधीतील उपलब्ध बचतीमधुन महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २५ ऑक्टोंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३३/आरोग्य-७, 
दिनांक २८.१२.२०२१ 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.३२४/आरोग्य-७, 
दिनांक १२.०९.२०२३ 
३. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व झालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.राकुकका/१३ व्या वित्त आयोग/कक्ष १० ब/न.क्र, दिनांक 
०२.०८.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी 


नवजात बाळक काळजी कक्ष व बाल रोग अतिदक्षता कक्ष या दोन कार्यक्रमांसाठी आवरयक 


असणारी साधनसामुग्री व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेचा कालावधी संपुष्ठात आल्याने सुधारित 


WANG मान्यता संदर्भ क्र. (2) अन्वये देण्यात आली आहे. १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त 


झालेल्या अंदाजित रक्‍कमेपैकी रू. ५९.६६ कोटी इतकी बचत आहे. तसेच रू. ४८.५० कोटी 


रक्कमेची खरेदी प्रक्रिया तसेच आवश्‍यक बांधकामे अंतिम टप्यात असून हा खर्च पूर्ण करण्यात 


येणार आहे. सदर रू. ५९.६६ कोटी बचतीमधून नवीन बाबींसाठीच्या प्रस्तावास दिनांक 


१३.०९.२०२३ रोजी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 


आली आहे. सद्यास्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरू झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्याचे अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीमधून अर्भक व मृत्यूदर कमी करण्याकरिता 


उपलब्ध बचत निधीमधून प्रस्तावित नवीन बाबीं तसेच विविध प्रकारची उपकरणे व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात नमुद रू ५९८७.२८ लक्ष इतक्या खर्चाची खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत विहित निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 
13th Finance Proposal 
Equipment No of Unit Total 
Sr. units cost Amount 
No. (in Lakhs) 
Autoclave Drum (Small, Medium, 30 0.08 24 
1 Large) 
2 Autoclave Machine 7 5 35 
3 Bubble CPAP kit (Neo) 140 0.05 7 
4 C-PAP Machine 28 4 112 
5 Crash Cart Lae | 0.17 1.02 
re Deep Freezer 5 0.25 1.25 
7 Electric Breast Pump 2 2 4 
(a Generator 184 7 1288 
re ILR 5 1.5 7.5 
10 Syringe Pump 132 0.4 52.8 
1] Neonatal Ambulance 16 50 800 
12 Neonatal Monitor 41 1.35 55.35 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 


13 Neonatal Pulse Oximeter 167 0.5 ee 
14 Neonatal Ventilator 7 14 8 
15 Phototherapy 90 | 0.5 45 
16 Radiant Warmer 547 1 547 

Electronic weighing Scale for Baby , 
17 10 kg <5g> 18 0.08 1.44 
18 Stethoscope for Neonates - Binaural, 142 0.01 1.42 
19 Sonography Machine 10 30 300 
20 Transcutaneous Bilirubinometer 51 1.5 76.5 
2] Transport Incubator 1 5 5 
22 Vaccine Van 12 25 300 
23 Vein Finder शि 0.1 ms 
24 Irradiance meter 36 0.3 10.8 
25 PICC Lines 1.24 FR& 26 FR Each 100 200 0.05 10 
26 100 CM Extention line 500 0.012 ee 
27 F 

etal Doppler 2428 0.05 121.4 
28 Hand Held Pulse Oximeter 1771 0.15 265.65 
29 Fetal Monitor /NST Machine 329 2 658 
30 Multi Para Monitor 124 1.6 198.4 
31 ECG Machine 124 1.5 186 
32 T Piece Resuscitator 168 1.5 252 
33 Labour Table 207 1 207 

Monitoring of infant for 6months 
34 infants by ASHA 37000 450 166.5 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 


35 Disel Genarator & Battery 11 6.85 75.35 
Total budget approx 5987.28 
अटी व शर्ती-: 


१) सदर साहित्य/उपकरणे इ. सामुग्रीची आवऱ्यकता/मागणी याची शहनिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर साहित्ये / उपकरणे इ. सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या 
बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची 
राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-|॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित sled. TAY Gem पोर्टल, 
इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या 
न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबीची खरेदी केळी जात 
असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर निविदेकरीता मागणी 
नोंदविताना अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात 
यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


(५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre / Post 
dispatch random sample Inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तूंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 


(७ सदर खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून 
राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wa (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC) 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र. ७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


(११) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी 
दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
आवश्यक प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१४३८२४८६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R AJ F N D R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b512F7ff8b758d60a4598c24a36386a4 


80588 1cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBE 
0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6 


KUDALE Date: 20231025 171623 10530 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. आयुकक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, मुंबई 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई, 
३. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.४७५/आरोग्य -७ 


४. अतिरिक्त संचालक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 
५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा(खरेदी कक्ष),मुंबई 

६. सहसंचालक (आरोग्य सेवा आयुक्तालय) 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे 

८. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

९. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११.निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


